महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य 
अकादमीच्या सन २०२३-२४ या वर्षामधील 
पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनेंतर्गत नावांस 
आणि त्यासाठीच्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२४(११)/प्र.क्र.१८५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जूले, २०२४ 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.गुसाअ- 
२०१३/नियमावली/प्र.क्र.१०५/सां.का.४, दि. १८ जून, २०१३. 
२) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी यांचे 
पत्र क्र. मरागुसाअ/८३१-८३२/२०२४, दि. २९ जुन, २०२४ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी व 
विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीची उपर्निर्दिष्ट क्र. १ अन्वये 
नियमावली निर्गमित करण्यात आली आहे. उपर्निर्दिष्ट क्र. २ अन्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती 
साहित्य अकादमीमार्फत पुस्तक प्रकाशन अनुदानास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीद्वारे पुस्तक प्रकाशन करण्यासाठी 
आलेला खर्च रु. ६०,०००/- (अक्षरी रुपये साठ हजार फक्त) इतक्या रकमेस खालीलप्रमाणे 
या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | लेखकाचे नाव पुस्तकाचे नाव विधा प्रकार | अभिप्राय | मंजूर रक्‍कम 
।१___| श्रीमती अल्पा वसा | अढी अक्षरनी हुं | गझल संग्रह | पात्र २०,०००-/ 

२ श्रीहेमंत कारिया. । माफवां पण काम | मुक्‍्तको पात्र २०,०००-/ 

आवे 
३ श्री बादल पंचाल . | छापरापरपांखो | लघुकथा / । पात्र २०,०००-/ 
टुंकी वार्ता 

एकूण ६०,०००-/ 
०२. सदर खर्च SANS मागणी क्र. झेडडी- २ प्रधान लेखाशिर्ष २२०५, कला व 


संस्कृती (१२) गुजराती साहित्य अकादमी (१२) (०१) गुजराती साहित्य अकादमीची स्थापना 
(कार्यक्रम) (२२०५ १७२१) ३१ सहायक अनुदाने या ळेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर अनुदान 
खर्च झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होणार असल्याने सदर अनुदान “सशर्त” मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२४(११/प्र.क्र.१८५/सां.का.४ 


०३. यासाठी, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य 
अकादमी यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्चास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ उपविभाग ३, नियम २७ (२) (अ) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि. २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, 
मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०७२६१७३१०५७९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 9 
PANDURANG CHAVAN : 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 
२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड कस्टम 
हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला, शाहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४००००१ 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


